दि चिल्ड्रे्स vs सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या मानखुर्द येथील स्थापत्यविषयक 
दुरूस्तीच्या १६ कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२३/प्र.क्र.३६/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन परिपत्रक क्र-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ 


३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई यांचे 
पत्र जा.क्र. मुअ(मु/का-२/४०२/२०२३ दि.२४/१/२०२३ 


प्रस्तावना 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील मंदबुध्दी बालगृह, नवीन 
बालगृह, अतिरिक्‍त बालगृह, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, बालकल्याण नगरी तसेच शासकीय 
मुलांचे पुनर्वसन केंद्र या निवासी संस्था बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत कार्यान्वित असून सदर संस्थांची दुरुस्ती करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदर संस्थांमधील 
इमारतींचे अंतर्गत व बाह्य गिलावा, रंगकाम करणे, दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती, aay नवीन 
पत्रे बसविणे, प्रसाधनगृहाची दुरुस्ती, लाद्यांचे नुतनीकरण करणे, बास्केट बॉलचे ग्राऊंड बांधणे, 
खेळाचे मैदान तयार करणे, आवश्‍यक ठिकाणी जाळ्या व ग्रील बसविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे व 
इतर अनुषंगिक कामे याबाबत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी 
तयार केलेली १६ कामांची अंदाजपत्रके वाचा क्र.३ वरील पत्रांन्वये प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 
केली आहेत. वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारानुसार सदर १६ कामांच्या अंदाजपत्राकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मंदबुध्दी बालगृह, नवीन बालगृह, अतिरिक्‍त बालगृह, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, 
बालकल्याण नगरी तसेच शासकीय मुलांचे पुनर्वसन केंद्र या निवासी संस्थाच्या आवारातील स्थापत्य 
विषयक दुरुस्तीबाबच्या आणि सन २०२२-२३ च्या राज्य दरसूचीननुसार तयार करण्यात आलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२३/प्र.क्र.३६/का-८ 


एकूण ₹३,१४,०६,८८८/- (रुपये तीन कोटी चौदा लक्ष सहा हजार आठडो अठ्ठयाऐंशी मात्र (इतक्या 
रक्कमेच्या पुढील १६ स्थापत्य विषयक दुरुस्तीबाबच्या तातडीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे स्वरुप 
रक्‍कम (रुपये) 
Zz MOW to LT.I. Bldg. At Mankhurd, Mumbai. Constructing 
of Spetick Tank. ६,२४,१८८/- 
२ MOW to 1.11. Bldg. At Mankhurd, Mumbai. Renovation of 
Toilet Block 90,33,939/- 
3 MOW to M.D.C. Home Boy's Bldg. Construct New Spetic 
Tank Watchment Cabin, Strom Water Drain & Sloted /angle 
Rack Children Aid Society at Mankhurd Mumbai. 26,40, 83&/- 
8 MOW to M.D.C.Girls School Bldg-Renovation of Doors & 
Windows, Plaster & painting. 29,08 288 /- 
षु MOW to M.D.C. Home Bajaj Training Center (Workshop) 
Renovation of Doors & Windows, plaster & painting & 
HDPE Tank Children Aid Soceity at Mankurd Mumbai. २१,४९,७७५/- 
न MOW to M.D.C. Home Constructing Basket Ball Grond, 
Children Aid Society at Mankhurd Mumbai. 32,43, 808/- 
(9 MOW to Pitruvastsalya Bldg. Updating the play Ground 
Children Aid Soceity at Mankhurd Mumbai. 29,23,949/- 
< MOW to Pitruvastsalya Bldg. Front yard Renovation of 
sunken flowring, Septic tank and Storage cupboard Children 
Aid Soceity at Mankhurd Mumbai 22,84, 840/- 
९ MOW to Balkalyan Nagari at Chembur, Construction of 
Stage. २२,१०,८२८/- 
१९ | O MOW to Boy's Bldg. Balkalyan Nagari at Mankhurd, 
Mumbai Construction of Septik Tank. १२,१९,९१२/- 
ae q MOW to Girl's Bldg. Balkalyan Nagari at Mankhurd, 
Mumbai.. Construction of Septik Tank. १२,२१,५९९/- 
१२ MOW to Boy's & Girls New Observation home building 
Balkalyan Nagari at Mankhurd, Mumbai. Construction of 
Septik Tank. १२,१६,९१०/- 
93 MOW to special Observation home providing Lawn playing 
zone and Fencing at Children Aid Society at Mankhurd 
Mumbai. 20,48, 940/- 
१४ MOW to _ special Observation Home. Renovation of 
Superintendent Madam office. § 584,00 9/- 
१५ MOW to special Observation home. Renovation of 
Superintendent Madam office. Boy's toilet in barracks at 
children Aid Society Mankhurd Mumbai. 90,8 9,833/- 
१६ Providing and Laying chedquered tiles, Girl's Special 
Rehabilitian Center Yard of premises at Denoar, Mumbai. ४२,८७,६८२/- 
एकूण ₹३,१४,०६,८८८/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२३/प्र.क्र.३६/का-८ 


२. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचा शासन निर्ण क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, ०२, समाज कल्याण, १०२, बाल कल्याण 
४२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (००)(०१) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, 
मोठी बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षांतर्गत व इतर खर्च (००)(०२)आस्थापना खर्च कार्यक्रम 
६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (४२३५-०२१५) व (००)(०३)हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरलेखा 
हस्तांतरणे (४२३५-०२२४) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०८१५३३३९५१३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL. 
N | L E S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=" IEN AND CHILD DEVELOPMENT 
NT, 
25. 17 f57aSd2af23fdb37 cfec3c30cfe085ddbefO 
JANARDAN | = 
serialNum| \6A081EE223FE 
AC961CDI ATC7AE, 
cn=NILESH JANARDAN PATIL. 
w Date: . पाटील) 16:32:58 +05'30' 
(ST. निलेश ज. पा 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 

५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 

१२. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-(७, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर, 

१६. मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई, 

१७. निवड नस्ती, का-०८. 


Cc AW A Oo 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


